शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात 
येणा-या शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती 
योजनांच्या सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पिय मंजूर तरतूदीच्या ७० टक्के निधी 
वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निधीवि-२०१८/प्र.क्र.१०/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १३ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ :- 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ.३, दि. २/०४/२०१८. 
२. शालेय शिक्षण विभाग शा.नि.क्र. संकीर्ण २४१८/(६९/१८)/ अर्थसंकल्प, दि.१६/११/२०१८ 
३. शिक्षण संचालक यांचे पत्र क्र. शिष्य/१६०४६/१८-१९/उप.प्र./फ.ए/२२४/७२७९, 
दि. १३/०८/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती योजनांच्या 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय मंजूर तरतूदीच्या Wo टक्के रक्‍कम बीम्स प्रणाळीवर 
वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती 
योजनांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतूद 
मंजूर आहे. सदर योजनांकरीता मंजूर तरतूदीच्या ७०% रक्‍कम रक्कम बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती योजनांची लेखाशिर्ष व वितरीत तरतूद (७० टक्के रक्‍कम) 
याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहेः- 


(वित्तीय वर्ष २०१८-१९) (रुपये हजारात) 


अ. | लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय । अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या 
तरतूद (रु. 


S| 


७० टक्के रक्‍कम (रु.) 


शि , | २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, ८०० ५६० 
शिष्यवृत्त्या (co) (००) (०१ सैनिकी शाळा व 
महाविद्यालये (२२०२ ११९८) 


२. | २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, २५१०७ १७५७४.९० 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१७) बारावीपर्यंत मुलींना 
मोफत शिक्षण (२२०२ २५२३) 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (४४ विद्यार्थ्यांना 
दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२ ३०५६) 


५०००० 


३५००० 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, co, सर्वसाधारण, 
८००, इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (४२) माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक झाळा, तसेच शिक्षणशास्त्र पदविका 
विद्यालयातील अध्यापकांच्या व  अध्यापकेत्तर 
कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना मोफत शिक्षण (२२०२ 
२९२६) 


१२१४८ 


८५०३.६ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
१०७, शिष्यवृत्त्या (००) (००) (०७ आर्थिकदृष्ट्या 
मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (२२०२ 
१२५१) 


२५२२ 


१७६५.४० 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१५) माजी सैनिकांच्या 
मुलांना शैक्षणिक सवलत (अर्थोपाय अग्निमांशी 
समायोजन) (२२०२१५०९) 


३४०.९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, 
८००, इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०६) प्राथमिक 
शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण एअर्थोपाय 
अग्निमांशी समायोजन) (२२०२१४२९) 


१०६४० 


७४४८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, 
८००, इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (११) ज्यांचे किंवा 
ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १५,००० पेक्षा अधिक 
नाही अशा इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यांना (मुलांना) फी माफी (अर्थोपाय अग्निमांशी 
समायोजन) (२२०२ १४७४) 


१७०२४ 


११९१६.८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, (०२) माध्यमिक शिक्षण 
- १०७, शिष्यवृत्त्या (03) शिष्यवृत्त्या (०३) (०१) कनिष्ठ 
महाविद्यालयातील शिष्यवृत्त्या (२२०२ ०३७१) 


४७४२ 


३३२०.१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, 
शिष्यवृत्त्या (००) (००) (०२) इतर विशेष शाळा (२२०२ 
१२०४) 


१०३२ 


७२२.४ 


7 


2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१८) शिक्षण शास्त्र 
पदविका पाठ्यक्रमाकरीता मुलींना मोफत शिक्षण 
(२२०२ २९४४) 


१२० 


८४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


१२. 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) 
संकीर्ण (०२) (५०) विदर्भातील शोतक-यांच्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक 
सवलत (२२०२॥ १५१) 


३७१२६ 


२५९८८.२ 


१२३. 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५ भाषा विकास- १०३ 
संस्कृत शिक्षण (००) (००) (०१) माध्यमिक 
शाळामध्ये भारत सरकारची शिष्यवृत्ती (२२०२ १०६२) 


९४०० 


२८० 


१४. 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, Lo, सर्वसाधारण, (०४) 
अवर्षणग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी 
(०४) (०१) अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा 
फी माफी /फी ची प्रतीपूर्ती (२२०२ २५८८) 


५४२९ 


२३८०७.२३ 


१५. 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण- 
१०७, शिष्यवृत्त्या (03) शिष्यवृत्त्या (0३) (०२) प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना सहाय्य (२२०२ ०३८९) 


८५० 


८९५ 


१६. 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण- 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (०२) 
(०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा) 
(२२०२ २३१८) 


७००८२३ 


४९०५८.१ 


१७. 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण- 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक शाळांमधील 
शिष्यवृत्त्या (०१) (०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व 
माध्यमिक झाळा) (२२०२ ०३५१) 


८८०५ 


६१६२३.५ 


१८: 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण- 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक शाळांमधील 
शिष्यवृत्त्या (०१) (०१) ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती (२२०२ ०३४२) 


११९६ 


८३७.२ 


एकूण 


२४८५२२ 


१७३९६५.४ 


शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती योजनांवर होणारा खर्च वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता शालेय 
शिक्षण विभागाच्या क्र. संकीर्ण २४१८/(६९/१८)/ अर्थसंकल्प, दि.१६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन 
निर्णयानुसार आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ 
एप्रिल, २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१३१२४८५२२६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Neha Nandkumar ५५ डळ 
Humraskar carers क ताणत ements 
(नेहा नं. SALAH) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. मा.अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. मा.आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४. निवड धारिका एसडी.-५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


